आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२४-२५ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२४. 
वाचा :- 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास 


सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून 


विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा माहे एप्रिळ, २०२४ ते जुळले, २०२४ या चार 


महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४" 


मंजूर केळे आहे. सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक- २४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये 


प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 


"सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची" या 


अर्थसंकल्पीय प्रकाडानातील "स्तंभ क्रमांक ५ व ६" यामध्ये विभागांना दर्डाविळेल्या रकमांचे 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरील (BEAMS) वितरण वित्त विभागामार्फत करण्यात आले आहे. यापैकी 


संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक असलेल्या कार्यक्रम खर्चाच्या 


योजनांतर्गत बाबींव्यतिरिक्‍त वेतन व कार्यालयीन बाबींसाठी माहे एप्रिल ते जून, २०२४ या तीन 


महिन्यांच्या कालावधीकरीताच्या तरतुदी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय : - 
आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ व क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 


संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी शासनास 
स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 


विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर are निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०५१७५१५४२२२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b 


K | S A N R A O 9487463183 1a2beea0beScb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF72825 


S5A5EBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
Pp AWA R cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2024.04.08 16:15:16 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

qo. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


Eat | 


(रू.हजारात) 


सदर शा.नि. | नियंत्रक अधिकारी 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 


५ | ५ ]|___|६ 


मागणी क्रमांक-टी-४ 


योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ 
साठीची 
अर्थसंकल्पिय 


तरतूद 


२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 


q ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची १०-कंत्राटी सेवा ५०००.०० १२५०.०० उप सचिव, 
अंमलबजावणी आदिवासी विकास 
(२२५१०८४८) विभाग, मंत्राळय 
एकूण २२५१ ५ु०००.०० १२५०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ ५०००.०० १२५०.०० 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ । (०१)(०१)आदिवासी ०१-वेतन ७६२४००.०० १९०६००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
विकास आयुक्तालय - ०२-मजुरी १.०० ०.२५ | विकास, नाशिक 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे ०३-अतिकालीन भत्ता १०००.०० २५०.०० 
बळकटीकरण (कार्यक्रम | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००००.०० २५००.०० 
खर्च (२२२५१३९३) १०-कंत्राटी सेवा १३०००.०० ३२५०.०० 

११-प्रवास खर्च १००००.०० २५००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ११७५००.०० २९३७५.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २००००.०० ५०००.०० 
२४-पेट्रोल तेळ व वंगण ५०००.०० १२५०.०० 
एकूण २२२५ १३९३ ९३८९०१.०० २३४७२५.२५ 

२ | (०२(२४ अनुसूचित ०१-वेतन ४०६२७५.०० | १०१५६८.७५ आयुक्त, 
जमाती प्रमाणपत्र a आदिवासी, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्च a ७६५७ 5७३ संशोधन व प्रशिक्षण 
(२२२५४१२२) ०३-अतिकालीन भत्ता ६५१०.०९ २३७.५० | संस्था, पुणे. 

०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ७४००.०० १८५०.०० 
१०-कंत्राटी सेवा १५००००.०० ३७५००.०० 
११-प्रवास खर्च ३०००.०० ७५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च (90000,00 41940000 
१४-भाडेपट्टी व कर १७३१९.०० ४३२९.७५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२४-पेट्रोळ तेल व वंगण ११६५०.०० २९१२.५० 
एकूण २२२५ ४१२२ ६६७७४४.०० १६६९३६.०० 
३ | (०१५९) आदिवासी ०१-वेतन १४८२७००.०० ३७०६७५.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
मुलांसाठी व मुलींसाठी । ०२-मजुरी १.०० ०.२५ | विकास, नाशिक. 
शासकीय वसतीगृह ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.२५ 
(कार्यक्रम खर्च) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६८३००.०० ४२०७५.०० 
(२२२५०७२५) १०-कंत्राटी सेवा १२५०००.०० ३१२५०.०० 
११-प्रवास खर्च १७४००.०० ४३५०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ७५८७०.०० १८९६७.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५८५५००.०० १४६३७५.०० 
एकूण २२२५ 2७२५ २४५४७७२.०० ६१३६९३.०० 
४ | (०१(६० आश्रमशाळा ०१-वेतन १२००००००.०० | ३००००००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
समुह (कार्यक्रम खर्च) ०२-मजुरी १.०० 0.24 | विकास, नाशिक. 
(२२२५०2०७२४) ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.२५ 
०६-दुरध्वनी,वीज व १२००००.०० ३००००.०० 
पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा 440000,00 9319400 ,00 
११-प्रवास खर्च 20000,00 ५०००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ५००००.०० १२५००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर ६००००.०० १५०००.०० 
एकूण २२२५ [७३४ १२८००००२.०० ३२०००००.५० 
५ | (०१७३) स्वयंसेवी ३६-सहाय्यक अनुदाने १४००००००.०० | ३५०००००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
संस्थांना आश्रमशाळा व  । (वेतन) विकास, नाशिक. 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदाने 
(कार्यक्रम खर्च) 
(२२२५एफ१२९) 
एकूण २२२५एफ१२९ १४००००००,०० 3400000,00 
२२२५-एकूण ३०८६१४१९.०० । ७७१५३५४.७५ 
& | (०१०८) महाराष्ट्र राज्य | ३६-सहाय्यक अनुदाने ५०००००.०० १२५०००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
सहकारी आदिवासी (वेतन) विकास, नाशिक 
विकास महामंडळास 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम 


खर्च) (२४२५०८५३) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


७ | (०१)(१० शबरी ३६-सहाय्यक अनुदाने ३५०००.०० ८७५०.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
आदिवासी विकास (वेतन) विकास, नाशिक 
महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम खची 
(28249348) 

२४२५ एकूण ५३५०००.०० १३३७५०.०० 


एकूण मागणी क्रमांक ३१३९६४१९.०० ७८४९१०४.७५ 
टी-५ 


एकूण मागणी क्रमांक ३१४०१४१९.०० | ७८५०३५४.७५ 
टी-४ व टी-५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


